ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती 
सुधारणा योजनेर्गत सन २०२२-२३ 
मध्ये जिल्हास्तरावर घेण्यात येणा-या 


कामांकरीता निधी वितरित करणे 
बाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः ठबायो -२०२३/ प्र.क्र. १७/ का.०९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
दिनांक : ७ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा: १) शासन निर्णय सम क्रमांक, दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०२३. 
२) शासन निर्णय सम क्रमांक, दि. ३ फेब्रुवारी, २०२३ 


प्रस्तावना:- 
संदर्भीय क्र. १ येथीळ शासन निर्णयान्वये ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेंतर्गत 


घ्यावयाची कामे, योजनेची व्याप्ती व आर्थिक निकष सुधारित करण्यात आले असून आता सदर योजना 


जिल्हास्तरा सोबतच राज्यस्तरावरुन राबविण्याचा निर्णय मा. मंत्रीमंडळाने दि. ३१/०१/२०२३ रोजीच्या 


बैठकित घेतला आहे. त्यानुसार चालू आर्थिक वर्ष सन २०२२-२३ मध्ये जिल्हास्तरावर नवीन कामांसाठी 


करावयाची तरतूद व सदर वर्षात अवलंबवयाच्या कार्यपद्धतीबाबत सुचना संदर्भ क्र. २ अन्वये देण्यात 


आल्या आहेत. सदर योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षात जिल्हास्तरावर नवीन कामांसाठी तरतूद 


केलेली नसल्याने मा. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार राज्यस्तरावर केलेल्या आर्थिक तरतूदीपैकी ५० 


can निधी संबधित जिल्ह्यांच्या आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्य लेखाशीर्षातर्गत वितरित 


करावयाचा करण्याची बाब प्रस्तावित आहे. सदर योजनेकरीता लेखाशीर्ष क्र. २२२५ डी ७४२ अंतर्गत 


रु. 240.00 कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित असून त्यापैकी ४२ टक्के च्या मर्यादेत म्हणजे रु.१०५.०० 


कोटी इतका निधी वितरित करण्यास विभाग स्तरावर उपलब्ध असून सदर निधी पैकी ५० टक्के म्हणजे 


रु.५२.५० कोटी निधी जिल्ह्यास वितरित करण्यास उपलब्ध आहे. परंतू मा. मंत्रिमंडळाने चाळू आर्थिक 


वर्षात योजनेकरीता राज्यस्तरावर केलेल्या आर्थिक तरतूदी पैकी yo टक्के निधी संबंधित जिल्ह्यांना 
वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली आहे, ही बाब विचारात घेवून रु. 924.00 कोटी निधीची जिल्हा 


निहाय तरतूद दर्शवून उपलब्ध रु. ५२.५० कोटी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ठबायो -२०२३/ प्र.क्र. १७/ का.०९ 


शासन निर्णय:- 


उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद वस्तुस्थिती विचारात घेवून खाळीळ रकाना क्र. ४ प्रमाणे 


जिल्हानिहाय निधीची तरतूद करून रकाना क्र. ५ प्रमाणे निधी वितरित करण्यास या झासन निर्णयान्वये 


मान्यता देण्यात येत आहे- 


अ.क्र जिल्हा आदिवासी | जिल्हा निहाय तरतूद | उपलब्ध निधीनुसार 
लोकसंख्या (रक्‍कम रुपये) सद्यस्थितीत प्रत्यक्षात 
वितरित करण्यात 
येणारी तरतूद 
(रक्‍कम रुपये) 

a 2 3 ee 4 
| 9 | मुंबई उपनगर १०४५६० १२४३५५२३ ५२२२९२० 
२ | मुंबई २५०९३ २९८४३५९ १२५३४३१ 
३ | at ४२४४४३ ५०४७९८२९ २१२०१५२८ 
४ | पालघर १११८००८ १३२९६६८५८ ५५८४६०८० 
दु रायगड २०५१२५ ३२३६२८९१०८ १५२४१४२५ 
६ | रत्नागिरी २०३७४ २४२३११९ १०१७७१० 
७ | Regt ६९७६ ८२९६६९ ३४८४६१ 
८ | नाशिक १५६४३६९ १८६०५३४३७ ७८१४२४४३ 
९ धुळे ६४७३१५ ७६९८६४२७ ३२३३४३०० 
| do | नंदुरबार 1989833 9342 92304 ५७०४११६८ 
| तीक | जळगाव ६०४३६७ ७१८७८५३९ ३०१८८९८६ 
१२ । अहमदनगर ३७८२३० ४४९८३६२७ १८८९३१२३ 
१३ | WUT ३४८८७६ ४१४९२४९९ १७४२६८४९ 
१४ । सातारा २९६३५ ३५२४५४८ १४८०३१० 
१५ | सांगली १८३३३ २१८०३७९ ९१५७५९ 
१६ | सोलापूर ७७५९२ ९२२८१६७ ३८७५८३० 
१७ । कोल्हापूर ३०२०६ ३५९२४५८ १५०८८३२ 
१८ | औरंगाबाद १४३३६६ १७०५०७९६ ७१६१३३४ 
१९ । जालना ४२२६३ ५०२६४२० २१११०९७ 
२० | परभणी ४०५१४ ४८१८४०९ २०२३७३२ 
२१ | हिंगोली १११९५४ १३३१४६४९०६ ५५९२२६१ 
२२ «| बीड ३२७२२ ३८९१६९१ १६३४५१० 
२३ । नांदेड २८१६९५ ३३५०२५३२ १४०७१०६४ 
२४ | उस्मानाबाद ३६०३९ ४२८६१८८ १८००१९९ 
२५ ।लातूर ५७४८८ ६८३७१५९ २८७१६०७ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ठबायो -२०२३/ प्र.क्र. १७/ का.०९ 


अ.क्र जिल्हा आदिवासी | जिल्हा निहाय तरतूद | उपलब्ध निधीनुसार 
लोकसंख्या (रक्‍कम रुपये) सद्यस्थितीत प्रत्यक्षात 
वितरित करण्यात 

येणारी तरतूद 

(रक्‍कम रुपये) 

Leas | 2 3 a. आ 

२६ | बुलढाणा १२४८३७ १४८४७१०६ ६२३५७८५ 
२७ । अकोला १००२८० ११९२६४९५ ५००९१२८ 
२८ ।वाशिम ८०४७१ ९५७०५७२ ४०१९६४० 
२९ | अमरावती ४०४१२८ ४८०६३७२६ २०१८६७६५ 
३० । यवतमाळ ५१४०५७ ६११३७७९५ २५६७७८७४ 
३१ | नागपूर ४३७५७१ ५२०४११६७ २१८५७२९० 
३२ वर्धा १४९५०७ १७७८११५७ ७४६८०८६ 
३३ भंडारा ८८८८६ १०५७१३८४ ४४३९९८१ 
३४ | गोंदीया २१४२५३ 24829428 १०७०२२४० 
३५ | चंद्रप्र ३८९४४१ ४६३१६९७३ १२९२४५३१२९ 
३६ ।गडचिरोली ४१५३०६ ४९३९३१४७ २०७४५१२२ 
एकूण १,०५,१०,२१३ १२५,००,००,००० ५२,५०,००,००० 


२. वरील रकाना क्र. ४ प्रमाणे निधीची जिल्हानिहाय तरतूद करुन रकाना क्र. ५ प्रमाणे निधी 


वितरित करण्यात येत असून रकाना क्र. ५मध्ये दर्शविलेल्या निधीच्या मर्यादेत नवीन कामे जिल्हास्तरीय 


यंत्रणांनी हाती घेण्यात यावीत. तथापि जर सदर योजनेकरीता अर्थसंकल्पीय तरतूदीइतका निधी चालू 


आर्थिक वर्षात उपलब्ध झाला नाही तर या आर्थिक वर्षात घेतलेल्या जिल्हास्तरावरील कामांचे उर्वरित 


दायित्व पुढील आर्थिक वर्ष सन २०२३-२४ मधील जिल्हा योजनेंतर्गत करण्यात येणा-या तरतूदीतून 


भागविण्यात यावे. 


३. उपरोक्त खर्च हा मागणी क्र. टी-५, याखाली मुख्य लेखाशीर्ष २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित 


जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,(०१)(६१) ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती 


सुधारणा एकात्मिक कार्यक्रम (राज्य स्तर) (कार्यक्रम) २७, लहान बांधकामे/३१, सहायक अनुदाने, २२२५ 


डी ७४३ या लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ठबायो -२०२३/ प्र.क्र. १७/ का.०९ 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०७१८१७४८०९२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Prakash Vijay Waje poem 
(प्रकाश वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 

२. मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

3. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

६. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्राळय,मुंबई. 

९. मा. सर्व मंत्री, यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई. 

१०.मा. सर्व राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई. 

११.मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व 

१२.मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

१३.अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्रालय मुंबई. 

qv. aged, आदिवासी विकास, नाशिक 

१५.आयुक्‍्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

१६.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक 
१८. व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
१९.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 
२०.महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२१.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२४.संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२५.सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
२६.उप सचिव ( व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२७.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद 
२८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

२९.निवडनस्ती (का-०९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


